इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१११/मावक, 
दि.०९ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर उपरोक्‍त वाचा 
येथे नमूद शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या खालील TRA नमूद केलेल्या अशासकीय 
सदस्यांच्या नियुक्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. नाव पदनाम 


महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) 


शि डॉ.संजय कुटे अध्यक्ष 


२ श्री.डी.आर.परिहार, सेवानिवृत्त भा.व.से. संचालक 


०२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१२२७५३८५२२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA VASANTRAO GURAV 
IN, ht 


RAVI N D RA 2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b661c3f9cd6fd6 


5000९92, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
\dflb7 aefbd9e82b129c324d567b46e1d853d93c38d6e222 
NEMEI 


VASANTRAO GURAV « Ee Ra 
(रविन्द्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१. मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६/महामंडळे 


३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

४. खाजगी सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५. डॉ.संजय कुटे, तृप्ती व्हिला, सिध्दीविनायक नगर, नवीन न्यायालयाजवळ, जळगाव (जा)), 
जि.बुलढाणा-४४४ ३०३. 

६. श्री.डी.आर.परिहार, सेवानिवृत्त भावसे, डी-१/३, केंद्रीय विहार, सेक्टर-४, 
मोशी पिंपरी-चिंचवड, पुणे-४१२१०५. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी),बालचित्रवाणी सी.टी.सर्व्हे नं.१७३, ब/१, गोपाळ गणेश आगरकर रोड, पुणे-४११००४. 

८. निवडनस्ती (महामंडळे). 


303333 


पृष्ठ २ पैकी २ 


